सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ वे , राजपत्र क्र . 


२३ ] ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून १०-१६ , २०२१ : ज्येष्ठ , १ ९ -२५ , 


शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे - ११ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व ४८७ 

ते 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 

४८ ९ 
असलेले नियम व आदेश . 

४८ ९ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

४ ९ ४ 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित ५८ 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा ६० 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


महाराष्ट्र शासन 


आणि ज्याअर्थी , “ उक्त विकास योजनेमध्ये , मौ चिकलठाणा , स.नं 
२१६ ( क्षेत्र ७.०७ हे . आर . ) आणि स.क्र . २१७ ( क्षेत्र ७.८ ९ हे . आर ) असे 
एकूण १४.९ ६ हे . आर क्षेत्र ( यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधिले आहे ) 
( आ.क्र .११ ) “ वीटभट्टी ” या प्रयोजनासाठी आरक्षित दर्शविलेले आहे . 
( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिले आहे ) ; 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 


दिनांक . ०२/०६/२०२१ . 


अधिसूचना 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद यांनी दि ०१ / ०३ / २०१ ९ 
रोजीचे आदेश क्र .२०१८ / मशाका / जमिन -२ / प्र.क्र .१६१ / शा.ज / कवि -१२१ या 
आदेशन्वये उक्त नमुदाप्रमाणे १४.९ ६ हे . आर क्षेत्र जिल्हा क्रिडा अधिकारी , 
औरंगाबाद यांना प्रदान केलेले असून सदर आदेशामधील नमूद अटीनुसार 
मंजूर विकास योजनेत उक्त क्षेत्रावरील उक्त आरक्षणाचे अनुषांगाने फेरबदल 
आवश्यक आहे ; 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


क्र . टिपीएस -३०२१ / १४३ / प्र.क्र .३० ( अ ) /२०२१/नवि-३०.- ज्याअर्थी , 
औरंगाबाद शहराची विकास योजना ( वाढीव हद्द ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 
३७ ( ज्यास यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे . ) च्या कलम ३१ 
नुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र . टिपीएस -३०८८ / 
४५४ / प्र.क्र . ५ ९ / ८८ / नवि -१२ , दि . १५ ऑक्टोंबर , १ ९९ १ अन्वये मंजूर झाली 
असून , ती दि . १ ९ नोळंबर , १ ९९ १ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे 
ज्यास “ उक्त विकास योजना ' असे संबोधिले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , औरंगाबाद महानगरपालिकेने ( यापुढे “ उक्त 
महापालिकेने ” असे संबोधिले आहे ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) 
मध्ये दिलेली वैधानिक पध्दती अनुसरुन उक्त विकास योजनेतील उक्त क्षेत्र 
उक्त आरक्षणातून वगळून “ जिल्हा क्रिडा संकूल प्रकल्प औरंगाबाद ” या 
प्रयोजनासाठी आरक्षित करणेसाठी फेरबदलाचा प्रस्ताव ( यापुढे “ उक्त 
प्रस्तावित फेरबदल ' असे संबोधिले आहे ) शासनाच्या मंजूरीसाठी सादर 
केलेला आहे ; 


औ . भाग १-२३ 


४८७ 


४८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १०-१६ , २०२१ : ज्येष्ठ , १ ९ -२५ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 


आणि ज्याअर्थी , आवश्यक त्या चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर 
रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , प्रस्तावित 
फेरबदल काही अटी व शर्ती सापेक्ष मंजूर करावा , असे राज्य शासनाचे मत 
झाले आहे ; 


Urban Development Department , 


Mantralaya , Mumbai -400 032 , 


Dated : 02/06/2021 


NOTIFICATION 


आता , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोटकलम ( २ ) अन्वये व 
त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास 
योजनेतील उक्त प्रस्तावित फेरबदलास खालील नमूद अटी व शर्ती सापेक्ष 
शासन मंजूरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लेखित , दि .१५ अजॅक्टोबर , 
१ ९९ १ ची अधिसुचना सुधारित करण्यात येत आहे . 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

, 


No. TP8-3021 / 143 / CR - 30 / 2021 / UD - 36 : Whereas the 


Development Plan of Aurangabad , ( Extended boundary ) has 


“ विकास योजना मंजूरीच्या अधिसुचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या 
नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे " 


been sanctioned by the Government u / s 31 of Maharashtra 
Regional & Town Planning Act , 1966 ( Maharashtra Act No. 


नोंद 


XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as “ the said Act " ) , 
vide Notification NO.TPS - 3088 / 454 / CR - 59 / 88 / UD - 12 , dated 

/ - / 


मौ . चिकलठाणा येथील स.नं .२१६ ( क्षेत्र ७.०७ हे . आर ) आणि स . 


15th October , 1993 and it has come into force with effect from 


19th November , 1991. ( hereinafter referred to as " the said 


Development Plan " ) ; 


क्र . २१७ ( क्षेत्र ७.८ ९ हे.आर. ) या क्षेत्रावरील “ वीटभट्टी ” ( आरक्षण क्र . 
११ ) हे आरक्षण वगळण्यात येत असून स.क्र . २१६ ( क्षेत्र ७.०७ हे . आर . ) 
स.क्र . २१७ ( क्षेत्र ७.८ ९ हे . आर . ) मौ . चिकलठाणा हे ( एकूण १४.९ ६ हे 
आर . ) हे क्षेत्र “ जिल्हा क्रिडा संकूल प्रकल्प , औरंगाबाद ” प्रयोजनासाठी 
खालील अटी व शर्तीसापेक्ष आरक्षित आरक्षित करण्यात येत आहे . 


And whereas , in the said Development Plan , the land 


admeasuring 7.07 H.R. out of Survey No.216 and land 
admeasuring 7.89 H.R. out of survey N0.217 ( Total 14.96 H 
R. ) of Mouja Chikalthana , ( hereinafter referred to as " the 
said land " ) , is reserved for " Brick Kiln " ( ReservationNo.1 1 ) " 


१ ) मौ . चिखलठाणा , ता . व जि . औरंगाबाद येथील स.क्र .२१६ , २१८ 


च्या हद्दीवरुन किमान १५.० वा अधिक रुंदीचा पोहोच रस्ता उपलब्ध 


( hereinafter referred to as the said reservation ) ; 


झालेनंतरच क्रिडा संकुलासाठी भेगवटा प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करावी . 


२ ) प्रस्तावित फेरबदलाखालील जागेवर भविष्यकाळात विकास करताना 
सदन जागेलगत असणाऱ्या जलप्रवाहास संरक्षक भिंतीचे नियोजन करणे 


And where as . Collector Aurangabad Vide its order 
bearing No.2018 / मशाका / जमीन -२ / प्र.क्र .१६१ / शा.ज. / क.वि. - १२१ dated 


बंधन कारक राहील . 


01/03/2019 , has allotted the said land to District Sports Officer , 
Aurangabad and according to the condition mentioned in 
the said order dated 01.03.2019 , modification is necessary to 


८८ 


उक्त फेरबदल दर्शविणाऱ्या भग नकाशाची प्रत आयुक्त , औरंगाबाद 


महानगरपालिका , औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये 


the said Development plan in respect to the said reservation 


नागरीकांच्य अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली 


on the said land ; ; 


לל 


आहे . ” 


And whereas , Aurangabad , Municipal Corporation 


( hereinafter referred to as “ the said Corporation " ) after 


सदर अधिसुचनेची प्रत शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे / 
नियम ) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे . 


following all the legal formalities stipulated under section 
37 ( 1 ) of the said Act , has submitted to the Government for its 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


sanction a proposal for modification to the said Development 


Plan , so as to delete the said land from the said reservation 


विना मोरे 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


and reserve the same for “ District Krida Sankul Prakalp , 
Aurangabad . " ( hereinafter referred to as " the proposed 


Modification " ) ; 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १०-१६ , २०२१ : ज्येष्ठ , १ ९ -२५ , शके १ ९ ४३ 


४८ ९ 


And whereas , after making necessary enquiries and 


7 


consulting the Director of Towrt Planning , Maharashtra State , 


संकिर्ण अधिसूचना , नेमणुका , 

पदोन्नती इत्यादी 


the Government is of opinion that the proposed Modification 


in the said Development Plan should be sanctioned with some 


२ 


terms and conditions ; 


Now , therefore in exercise of the powers conferred on it 


उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मध्यम प्रकल्प क्र . ०२ उस्मानाबाद , 


under subsection ( 2 ) of section 37 of the said Act , the 


यांजकडून 


Government of Maharashtra hereby sanctions the said 


अधिसूचना 


proposed modification with the terms and conditions 


mentioned below and for that purpose amends the above 
said notification dated the 15th October , 1991 as follows : 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 


आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम ११ ( ०१ ) ची 


" In the Schedule of modification appended to the 


प्राथमीक अधिसुचना 


notification sanctioning the said Development Plan , the 
following new entry shall be added after the last entry 


क्र . २०२० / उपजिअ / भूस / सिआर -०१ . दिनांक- २५/०३/२०२१ 


ज्या 


ENTRY 


अर्थी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 


आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम 


३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 


The reservation of “ Brick Kiln ” ( Reservation of 11 ) is 
deleted from the land bearing S.No.216 ( area 7.07 H.H ) and 
S.No. 217 ( area 7.89 H.R . ) ( Totalarea 14.96 H.R. ) and the said 
land is reserved / or " District Krida Sankul Prakalp , 


वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना , महसुल व वन 


विभाग शासन अधिसुचना क्र . एम . आय . एस . - ११ / २०१४ / सिआर -७७ 


Aurangabad ” with following terms and conditions 


1. Occupation Certificate for the proposed District Krida 


( भाग -२ ) / अ -२ दिनांक ११ / ० ९ / २०१५ ( यात या पुढे जिचा निर्देश उक्त 
अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे 


Sankul Prakalp , Aurangabad shall be issued only after the 
completion of approach road having width 15.0 m.t or more 
on tile Northern Boundary of S.No.216,217 & 218 . 

. 


की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ऐ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 


एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील १०००० हेक्टर 


2. Retaining wall along the water body adjacent to the 


अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा 


said land will have to be constructed before undertaking any 


जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 


development in the future . 


शासन असल्याने मानण्यात येईल . 


A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 


modification shall be available in the office of the 


Commissioner , Municipal Corporation , Aurangabad during 


उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 


office hours on all working days for inspection of public fora 


मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनीच्या ( यात यापुढे ज्याचा 


period of one month . 


निर्देश उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे ) संपादनाची कार्यवाही ही 


This notification shall also be available on the Government 


सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन 


website www.maharashtra.gov.in ( Acts & Rules ) . 


असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 


By order and in the name of the Governor of Maharasfatra , 


भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत 


जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त 


Vcena More , 
Under Secretary to Government . 


अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे 


सुचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


४ ९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १०-१६ , २०२१ : ज्येष्ठ , १ ९ -२५ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण , 


प्रकल्पाचे नाव - पाझर तलाव दहिफळ मौ . दहिफळ ता . वाशी जि . 


उस्मानाबाद 


प्रकल्पाचे वर्णन - पाझर तलाव दहिफळ मौ . दहिफळ ता . वाशी जि . 


उस्मानाबाद 


समाजाला मिळणारे लाभ -पाझर तलाव दहिफळ मौ . दहिफळ ता . वाशी 
जि . उस्मानाबाद यामुळे अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 


अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , 
पाझर तलाव दहिफळ मौ . दहिफळ ता . वाशी जिल्हा उस्मानाबाद या 
कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन 
होणार नाही ) 

ज्या अर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करण्याची आवश्यकता नाही . ) 

त्याअर्थी , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम चार अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार 
निर्माण करणार नाही . 

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , अणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीच्या 
बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहीत केल्या प्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावती 
करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणर असल्याचे देखील 
घोषित करण्यत येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
मध्यम प्रकल्प क्र .०२ उस्मानाबाद जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित 
केले आहे . 


अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अधिका - याने दिलेला 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जि . प . लघु पाटबंधारे 
उस्मानाबाद यांनी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता 
नाही असे प्रमाणित केले आहे . 


अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ - प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम - 


लागु नाही . 


ब - प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागु नाही . 
क - ज्या अधिसुचनाव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील - लागु नाही . 


राजकुमार माने , 


उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 


टिप- १. सदर प्रकल्पासाठी होणा - या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये 

प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही . 
२. उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मध्यम 
प्रकल्प क्र . ०२ उस्मानाबाद यांचे यांचे कार्यालया मध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 

सदर अधिसुचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायदयाचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसुचीत करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मध्यम प्रकल्प क्र . ०२ उस्मानाबाद यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


मध्यम प्रकल्प क्र .०२ उस्मानाबाद . 


अनुसूची एक 


जमिनीचे वर्णन 


मौजे - दहिफळ ता . वाशी जि . उस्मानाबाद 


दिनांक -२३/०३/२०२१ 


ठिकाण -उस्मानाबाद 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


१ . 


२ 


३ 


राजकुमार माने , 


उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 


१ 


९ ० 


०.०२ 


मध्यम प्रकल्प क्र .०२ उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १०-१६ , २०२१ : ज्येष्ठ , १ ९ -२५ , शके १ ९ ४३ 


४ ९ १ 


आणि ज्या अर्थी , उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने कलम १५ 
च्या पोटकलम ( ०२ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 


आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १ ९ च्या पोटकलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे . 


३ 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद , यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १ ९ 

( ०१ ) 
२०१८ / भूसं / कक्ष -२ / सिआर -२०.- ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला 
आहे ) याच्या कलम ११ ( ०१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण 
११ / २०१४ / प्र.क्र . / ७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन 
मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 


आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


आणि ज्या अर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका 
याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 
भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


अनुसूची एक 


जमिनीचे वर्णन 


गावः- चिंचपुर खु . 


तालुका : - परंडा 


जिल्हा : - उस्मानाबाद 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


१ 


२ 


3 


१ 


१८८ 


०.६१ 


२ 


१८८ 


०.५८ 


३ 


१८८ 


०.४४ 


४ 


४ ९ ४ 


०.५ ९ 


५ 


१६७ 


०.२८ 


६ 


१ ९ १ 


०.२१ 


७ 


१८६ 


०.३५ 


८ 


१८६ 


०.२५ 


९ 


१८६ 


०.१६ 


एकुण 


३.४७ 


स्वाक्षरीत / 
( कौस्तुभ दिवेगावकर ) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


४ ९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १०-१६ , २०२१ : ज्येष्ठ , १ ९ -२५ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची दोन 


४ 


सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांजकडून 


प्रकल्पाचे नाव : - पाझर तलाव चिंचपूर खु . मौ.चिंचपुर खु . ता.परंडा 
जि.उस्मानाबाद 


शुध्दीपत्रक 


प्रकल्पाचे वर्णन : - पाझर तलाव चिंचपूर खु . मौ.चिंचपुर खु . ता.परंडा 


क्र .२०१६ / भूसं / सीआर / १३ , दिनांक - १५.०३.२०२१.- उप विभागीय 


जि.उस्मानाबाद 


अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भूम यांची भूसंपादन कायदा २०१३ 


समाजाला मिळणारे लाभ : - परंडा तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या 
कालव्यामुळे अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 


मधील कलम ११ अधिसुचना क्रमांक २०१६ / भूसं / सिआर -१३ दिनांक 
२८.०१.२०२० अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १ ला पूरवणी विभाग , 


औरंगाबाद दिनांक १३.०२.२०२० - १ ९ .०३.२०२० च्या पृष्ठ क्रमांक 


अनुसूची तीन 


( ३८१,३८२,३८३ ) वर प्रसिध्द झालेली आहे . सदर अधिसूचनेतील दुरुस्ती 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


खालील प्रमाणे वाचावी . 


गाव - चिंचपूर खु . तालुका- परंडा 


जिल्हा - उस्मानाबाद 


गांव - राळेसांगवी ता.भूम जि.उस्मानाबाद 


अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र ( हे.आर.मध्ये ) 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र . १ टप्पा 


०१ 


निरंक 


निरंक 


क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत , हिवर्डा कालवा मौ.राळेसांगवी ता.भूम जिल्हा 


पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही , सबब माहिती निरंक 


उस्मानाबाद . 


अनुसूची चार 


करीता 


वाचावे 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


अ.क्र . स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र हे . आर 


स.नं. / ग.नं 


क्षेत्र हे . आर 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


१ 


३८६ 


०.२६ 


३८६ 


०.४४ 


दि .१३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र . - ३ / अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१० - क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागुकरण्यापासून सुट 
देण्यात आलेली आहे . 


एकुण 


०.२६ 


०.४४ 


टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा 


भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . . 


दिनांक : - २ ९ .०१.२०२१ 


ठिकाण : - उस्मानाबाद 


स्वाक्षरीत / 
( मनिषा राशिनकर ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम . 


स्वाक्षरीत / 
( कौस्तुभ दिवेगावकर ) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १०-१६ , २०२१ : ज्येष्ठ , १ ९ -२५ , शके १ ९ ४३ 


४ ९ ३ 


५ 


उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) तथा उपविभागीय अधिकारी , परभणी यांजकडून 


जाहिर प्रगटन 


अर्जदार : - दिपक प्रभाकरराव गुंडाळे व प्रकाश प्रभाकरराव गुंडाळे रा.परभणी 


वाद - विषय : - हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम , १ ९ ५२ अन्वये विठ्ठल मंदिर परभणी या देवस्थानची सेवा अदा करण्यासाठी खिदमतमाश जमीनीची 


विरासत मंजुर करणे बाबत . 


खिदमतमाश इनाम जमीनीचा तपशिल 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


देवस्थानचे नांव 


गट क्रमांक 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 


१ 


श्री . विठ्ठल मंदिर , गांधी पार्क 


२३ 


९ .३१ 


२ 


परभणी 


परभणी 


२४ 


७.७८ 


बाबत वरील तपशीलाप्रमाणे " खिदमत माश ” इनाम जमीनीची विरासत 


क्र . २०२० / जमाबंदी / इनाम / विरासत / कावि - १.- उपरोक्त विषयी अर्जदार 
दिपक प्रभाकरराव गुंडाळे व प्रकाश प्रभाकरराव गुंडाळे रा.परभणी यांनी 
हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम १ ९ ५२ अन्वये “ श्री विठ्ठल मंदिर 


अर्जदार दिपक प्रभाकरराव गुंडाळे व प्रकाश प्रभाकरराव गुंडाळे रा.परभणी 
यांच्या हक्कात चार आणे ( ०-४-० ) या प्रमाणे विरासत मंजुर करणे बाबत 
कोणाचे काही आक्षेप तसेच हितसंबंध असल्यास सदर जाहिर प्रगटन 


परभणी " ता.परभणीची सेवा अदा करण्या बाबत खिदमत माश इनाम 


जमीन ( वरीलप्रमाणे ) जमीनीची विरासत प्रभाकर रामभाऊ गुंडाळे रा.परभणी 
यांच्या नावे मंजुर असुन त्यांच्या मृत्यु नंतर वर नमुद " खिदमत माश ” इनाम 


राजपत्रात प्रसिध्द झालेपासुन पंधरा ( १५ ) दिवसाचे आत लेखी पुराव्यासह 
उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) तथा उपविभागीय अधिकारी परभणी यांचेकडे 


जमीनीचे चार आणे या प्रमाणात हिस्सा विरासत धारक यांचे वारस या 


समक्ष सादर करावेत . मुदतीनंतर प्राप्त आक्षेपांचा विचार करण्यात येणार 
नाही व प्रकरणात नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल याची सर्व 


नात्याने अर्जदार यांचे नावे हैद्राबाद अतियात अधिनियम १ ९ ५२ अंतर्गत 


मंजुर करणे बाबत प्रस्ताव दाखल केलेला आहे . 


संबंधितांनी नोंद घ्यावी . 


तेव्हा सर्व जनतेस मौ.परभणी तसेच सर्व हितसंबंधितांना सुचीत 


ठिकाण : - परभणी 


करण्यात येते की , अर्जदार यांनी हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम 


दिनांक : 


/ ०४ / २०२१ 


१ ९ ५२ अन्वये " श्री विठ्ठल मंदिर परभणी ” ता.परभणीची सेवा अदा करण्या 


( संजय कुंडेटकर ) 
उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) तथा 
उपविभागीय अधिकारी , परभणी . 


४ ९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १०-१६ , २०२१ : ज्येष्ठ , १ ९ -२५ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


६ 


७ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था औरंगाबाद 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था औरंगाबाद 


अधिसुचना 


अधिसुचना 


जा.क्र.जिउनि / नि.महात्माज्योतीबाफुले / नासहपतसं / नोंदणी / १५ ९ ३ / २०२१ - 
नोंदणी क्रमांक अजीडी / अजीडी / आरएसआर / सीआर / २३१ / २०२१ दिनांक 


२१.५.२०२१ अन्वये जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था औरंगाबाद या 


क्र . जिउनि / राजिनासहपत / उपविधीदु . / अधिसुचना १४७५ / २०२१.- या 
अधिसुचनेद्वारे अधिसुचित करण्यात येते की , राष्ट्रमाता जिजाऊ नागरी 
सहकारी पतसंस्था म . जिजाऊ मंदीर , राजर्षी शाहू भवन , म्हाडा कॉलनी , 
बाबा पेट्रोल पंप , सी.बी.एस. रोड , औरंगाबाद या संस्थेने वार्षिक अधिमंडळ 
सभा दि . २१/०३/२०२१ रोजी ठराव क्र . ९ नुसार संस्थेच्या नावात बदल 
करण्याचा ठराव संमत केलेला असून संस्थेचे नाव व पत्ता नवरंग नागरी 
सहकारी पत संस्था म . औरंगाबाद , शॉपलेट भुखंड क्र . ०१ एन -७ , 
सिडको , ओंकार गॅस एजन्सी समोर , औरंगाबाद असे बदललेले 


पत्राव्दारे अधिसुचना करित आहे , महात्मा ज्योतीबा फुले मागासवर्गीय 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . गुलाबनगर , टाऊन हॉल , औरंगाबाद हि 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 


नोंदविण्यात आली आहे . 


असून त्या 


उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


नियम १ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण अन्वये तिचे वर्गीकरण 


उपविधी दुरुस्तीद्वारे मान्यता घेतलेली असल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १४ ( २ ) नुसार नाव बदलाबाबत सदर अधिसुचना निर्गमित 


" साधन संपत्ती संस्था ” व “ कर्ज देणाऱ्या साधनसंपत्ती संस्था " , असे 


करण्यात आले आहे . 


केलेली आहे . 


अनिलकुमार मुं . दाबशेडे , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , औरंगाबाद . 


अनिलकुमार मुं . दाबशेडे , 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , औरंगाबाद . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ वे , राजपत्र क्र . १७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून , १०-१६ , २०२१ : ज्येष्ठ , १ ९ -२५ , शके १ ९ ४३ 


[ किंमत 


: ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


कोंडी होते . तसेच या वळणालगत असलेल्या खाजगी मिळकतीवरील 
इमारतीमुळे वळणावर वाहनधारकांच्या दृषमानतेस अडथळा निर्माण होऊन 
या ठिकाणी अपघात होतात . 


प्रशासक , औरंगाबाद महानगरपालिका औरंगाबाद यांच्याकडून 

औरंगाबाद महानगरपालिका , औरंगाबाद 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम 

३७ ( १ ) अन्वये ) 


अधिसुचना 


जा.क्र . / मनपा / नरवि / ससंनर / वि.यो. / २०२१ / १ ९ २१ 


ज्याआथीं मुळ शासन मंजुर विकास योजना सन १ ९ ७५ मध्ये 
रस्त्याचा भाग Ato B व BtoC पर्यंत हा ३०.०० मीटर रुंदीचा प्रस्तावित 
होता . तथापि दरम्यानच्या काळात मुळ मंजुर विकास योजनेमध्ये सुधारणा 
होऊन सुधारित मंजुर विकास योजना सन २००१ मध्ये प्रसिध्द झाली . 
यामध्ये या रस्त्याच्या A to B या भागात बदल करुन सदरचा भाग हा 
१८.०० मीटर रुंदीचा विकास योजना रस्त्यामध्ये नियोजीत मुख्य रहदारीचा 
रस्ता आहे . या रस्त्याची रुंदी कटकट गेट ते पोलीस मेसकडील वळण या 
भागात ( सोबतच्या नकाशातील भाग A to B ) यामध्ये १८.०० मीटर रुंद 
नियोजीत असल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणे व गर्दी होणे हे 
प्रकार टाळण्यासाठी कटकट गेट ते पोलीस मेस हा विकास योजना रस्ता 
अंखडपणे ३०.०० मीटर रुंदीचा करण्याचे नियोजीत केलेले आहे . 


कार्यालय महानगरपालिका औरंगाबाद 


दिनांक : - ०३/०६/२०२१ . 


औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दी करीता टिपीएस -३० ९९ / ११०७ / 
सीआर -४७ ( बी ) /२०००/यु.डी.३० दिनांक १८/०४/२००१ अन्वये मंजूर 
असून ती अंमलात आहे . ( यापुढे उक्त विकास योजना म्हणून संबोधिलेली 
आहे ) . यामध्ये कटकटगेट ते पोलीस मेस हा १८.०० मीटर व ३०.०० 
मीटर रुंदीचा रस्ता प्रस्तावित आहे . 


करीता सोबतच्या नकाशातील भाग Ato B या भागातील नियोजीत 
रस्त्याची रुंदी वाढविणे आवश्यक आहे . सदर भागातील रस्त्याची रुंदी 
विकास योजनेमध्ये १८.०० मीटर असुन ती ३०.०० मीटर रुंद करणे 
आवश्यक असल्याने या आखणीत बदल करणेसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये कार्यवाही करणे 
आवश्यक आहे . 


ज्याआर्थी सद्यस्थितीत कटकट गेट ते पोलीस मेस या रस्त्याचे काम 
शासकीय अनुदानातुन सुरु असून , सदरील रस्ता कटकट गेट जवळ 
१८.०० मीटर रुंदीचा Ato B व त्यापुढील रस्ता औरंगाबाद शहर मंजुर 
विकास योजनेनुसार BtoC पर्यंत ३०.०० मीटर रुंदीचा प्रस्तावित आहे . 


ज्याआर्थी B या बिंदुजवळ १८.०० मीटर रुंदीचा रस्ता हा ३०.०० 
मीटर रुंदीच्या रस्त्यास मिळतो . तसेच या ठिकाणी वळण आहे . त्यामुळे 
या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीस अडथळा निर्माण होऊन रहदारीची 


त्यानुसार प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणाऱ्या उक्त विकास योजनेच्या 
भाग नकाशावर प्रशासक , औरंगाबाद महानगरपालिका औरंगाबाद यांनी 
दिनांक टाकून स्वाक्षरी केली असून , हा भाग नकाशा सहाय्यक संचालक 
नगर रचना , महानगरपालिका औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेला आहे . 


औ भाग १ अ -१७ 


५८ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १०-१६ , २०२१ : ज्येष्ठ , १ ९ -२५ , शके १ ९ ४३ 


५ ९ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम 
३७ ( १ ) मधील तरतूदीनुसार ही अधिसुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिध्द झाल्यापासुन तीस दिवसाच्या आत सदर फेरबदलाबाबत ज्यांच्या 
कोणत्या सूचना / हरकती असल्यास त्यांनी अशा सूचना / हरकती लेखी 
स्वरुपात सहाय्यक संचालक नगररचना , महानगरपालिका औरंगाबाद 
यांचेकडे सादर कराव्यात . त्यानंतर प्राप्त हरकती / सुचनांवर योग्य तो 
विचार करुन प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात येईल . 


And whereas as per the government approved Develop 
ment Plan of year 1975 , section A to B & B to C was proposed 
as 30m wide . However in the meantime the revised develop 
ment plan approved in the year 2001 section A to B has been 
modified & updated to 18.00 wide Development Plan Road . 
Since this road is the main road carrying huge traffic & con 
necting the old city and new city ( Cidco ) , the width of the 
road near Katkat Gate turn ( Section A to B as shown in the 
part plan attached hereby ) is 18.00 m & hence insufficient and 
causes obstruction to the visibility of motorist and also from 
traffic congestion . To avoid this , the entire road from Katkat 
Gate to Police Mess ( Inlcuding the turn is proposed to be 
30.00m wide Development Plan Road . 


नियोजीत बदल 


भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे कटकट गेट ते पोलीस मेस 
या ३०.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याची ( कटकट गेट वळणा 
जवळील ) रुंदी व आखणीमध्ये बदल करुन १८.०० मीटर रुंदीचा 
असलेल्या मंजुर विकास योजना नकाशातील भागात बदल करुन संपुर्ण 
रस्ता कटकट गेट ते पोलीस मेस सोबतच्या नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे 
३०.०० मीटर रुंदीचा विकास योजना रस्ता म्हणून प्रस्तावित करणे . 


And therefore it is essential to increase to width of the road 


ठिकाण : औरंगाबाद 


दिनांक 


: 


/ / २०२१ . 


from section A & B ( As shown in part plan attached hereby ) at 
turning and for that minor modification of final development 
plan under section 37 of M.R. & T.P. act 1966 to change the 
width of this road is mandatory . 


आस्तिक कुमार 

पाण्डेय ( भा.प्र.से. ) 

प्रशासक , 
महानगरपालिका , औरंगाबाद 


And therefore the part plan of said minor modification of 
development plan showing the proposed modification has 
been signed by Administrator , Aurangabad Municipal Corpo 
ration and is kept available for public observation on working 
days during working hours in Municipal Corporation 
Aurangabad . . 


From : Administrator of Aurangabad Municipal 


Corporation , Aurangabad 


( Modification in the sanctioned Development Plan for 
Aurangabad ( AA ) u / s 37 of Maharashtra Regional & Town 

Planning Act 1966 ) 


Notification 


According to the provisions of section 37 ( 1 ) of the 
Maharashtra regional and town planning act 1966 , those who 
have any suggestions / objections regarding this change 
should submit such suggestions / objections in writing to 
A.D.T.P. , Municipal Corporation , Aurangabad , within thirty 
days from the date of publication of this notification in the 
Gazette of Government of Maharashtra . After considering the 
suggestions / objections received , the proposal will be sub 
mitted to Government for final approval . 


Out No./AMC/TP/ADTP/D.P./2021/1921 


Aurangabad Municipal Corporation 


Date : 03/06/2021 . 


And whereas Government Urban Development Depart 
ment vide its notification No. TPS - 3099 / 1107 / CR - 47 ( B ) / 2000 / 
UD - 30 , Dt . 18/04/2021 sanctioned the Development Plan for 
Aurangabad City Area . 


Proposed Change 


And whereas at present the concreting work of Katkat Gate 
to Police Mess Road is in Progress through Government grants . 
The mentioned road of Katkat Gate to Police Mess ( From Point 
A & B as shown in part plan ) is of 18 m wide near Katkat Gate & 
from Point B to Cis of 30m wide as per sanctioned development 
plan for Aurangabad city dated 18/04/2001 . 


18 m wide Development Plan road from Katkat Gate to Po 
lice Mess at section A & B as shown in part plan ( Near Katkat 
Gate Turn ) to be changed to 30m wide Development Plan road 
and the entire road from Katkat Gate to Police Mess ( Includ 
ing the turn ) is proposed to be changed as 30 m wide road , as 
shown in part plan of sactioned Development Plan attached 
hereby . 


Administrator 


Aurangabad Municipal Corporation 


And whereas the road of 18m width near point B meets the 
roads having width of 30 m & there is turn at this point result 
ing in huge traffic congestion & obstruction to the visibility 
of Motorists hence this point might experience large number 
of accidents . 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून १०-१६ , २०२१ : ज्येष्ठ , १ ९ -२५ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


प्रस्तावित फेरबदल 


२ 


मुख्याधिकारी यांजकडून 


उस्मानाबाद शहराच्या मंजुर विकास योजनेतील प्रस्तावानुसार 
मौजे उस्मानाबाद येथील सर्वे नं . ११८ आरक्षण ३ ९ म्हाडा या आरक्षण हे 
( भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ) रद्द करणे बाबत . 


महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम 

३७ अन्वये सुचना 


जाहिर सुचना 


ज्या अर्थी उस्मानाबाद शहाराची ( दुसरी सुधारीत विकास योजना ) महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १ ९ ६६ च्या कलम ३७ ( १ ) 
अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र . टीपीएस 
३४० ९ ६ / १२५६ / प्र.क्र.९९ / २०० ९ / नवि -३० दि .०४ एप्रिल २०१२ अन्वये मंजुरी 

ती दि . १५ डिसेंबर २०१२ पासुन अंमलात आली आहे . 


वरील बदल विकास योजनेच्या भाग नकाशावर लाल रंगात दर्शविण्यात 
आलेले आहेत आणि ज्याअर्थी उक्त फेर बदला बाबत जनतेकडुन सुचना व 
हरकती मागविण्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ अन्वये सुचना प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे . जे नागरिक हि सुचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिध्द झाल्यापासुन एक महिन्याच्या आत त्यांच्या सुचना आणि हरकती लेखी 
स्वरुपात सादर करतील त्यांचा विचार उक्त प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम 
मंजुरीसाठी सादर करणेपुर्वी ही नगर परिषद करील . 


झाली असून , 


उक्त विकास योजनेत प्रसतावित केलेला फेर बदल दर्शविणारा 
भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थनगर परिषदेच्या कार्यालयात सर्व 
कामकाजाचे दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असेल . 


ज्या अर्थी , उस्मानाबाद नगर परिषदेने विशेष सभा विषय क्र . 
०४ दि . २१.१२.२०२० अन्वये मंजुर विकास योजना मध्ये उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३७ अन्वये खालील फेरबदल करावयाचे ठरविले आहे . 


ठिकाण : नगर परिषद कार्यालय , उस्मानाबाद 


दिनांक : ३०/०४/२०२१ 


मंजुर विकास योजना प्रस्ताव 


( मकरंद शुरसेन राजेनिंबाळकर ) 


मा . अध्यक्ष 


उस्मानाबाद शहराच्या मंजुर विकास योजनेतील प्रस्तावानुसार 
मौजे उस्मानाबाद येथील सर्वे नं . ११८ आरक्षण ३ ९ म्हाडा या आरक्षण हे 
( भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ) 


नगर परिषद , उस्मानाबाद 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


